उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील २२ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासननिर्णयक्रमांकः पदआ - २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 


लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०२०. 
वाचा- 

१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक-२५.०७.२०१२. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: पदआ-२०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 
दिनांक-२७.०७.२०२० व २४.०८.२०२० 

3) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.६२/कोषा प्रज्ञा-५, दिनांक- 
३१.०३.२०२०. 


शासन निर्णय क्रमांकःपद॒आ २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या १० आरोग्य 
संस्थांमधील २२ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत उपरोक्‍त अ.क्र.२ व ३ च्या शासन 


निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. 


२. आताया शासन निर्णयान्व्ये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण २२ अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२० ते 


२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालीळ Sunes खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 


२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अक्र लेखाशिर्ष 


| मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक आरोग्य 


केंद्राचा TRAM रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


२ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःपद॒आ २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


३ | मागणी क्रमांक आर -9, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१२३)” 


४ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६)” 


4 मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. 


३१.०८.२०२०च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥१8990॥89.90९.॥॥या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१८०११६६२१७असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठपपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःपद॒आ २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


Ros h a Nn | Roshani Dinesh Kadam 
Patil 


र DN: CN = Roshani 
Dj Nn es h Dinesh Kadam Patil, C 
= IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of 


Kadam _ कदा 


. Department 
Patil प 10530 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थवप्रशासन) मुंबई. 


६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ,नागपूर. 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/ 
वर्धा/गडचिरोली. 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/वर्धा/गडचिरोली 


९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचेमार्फत). 


१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःपद॒आ २०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- पदआ-२०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 


दिनांक - ११ डिसेंबर, २०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 
सामान्य रुग्णालय दंत डाल्य | सहायक | अधिपरि | दंतञशल्य | दंत एकूण 
२०० खाटा चिकिस्तक | Tes  चारीका | चिकिस्तक | यांत्रिकी | अस्थायी 
गट ब गटक Te अ गट क | पदांची संख्या 
सामान्य रुग्णालय,जि. 
iy भंडारा | हि is | Ww शि 8 
| ४. | 
उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 
२ | साकोला, जि.भंडारा ae | |. शिक शिका शिन २ 
३ | तुमसर, जि.भंडारा (ती | (| एता शज a २ 
४ | रामटेक, जि. नागपूर Le | शिडी a | =i za २ 
शिश LL] शिका & 
ग्रामीण रुग्णालये 
५ | RST, जि.भंडारा विका a शिंक (. ७. 4] २ 
६ | पवणी, जि.भंडारा Lond Ra [oe | [= mal २ 
७ | अडयाल, जि.भंडारा za | a za a za 2 
८ | लाखांदूर, जि.भंडारा [2 ,| | a || Le i | f= i] २ 
९ | लाखणी, जि.भंडारा py | ae | शिंक = | । ७४ 1 २ 
शि पालांदूर, जि.भंडारा Le | ai = | tea = |] २ 
एकूण नागपूर मंडळातील अस्थायी पदे २२ 


पृष्ठपपैकी५ 


